प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी येथील 
मे.डी.एम. एंटरप्रायझेस, वाशी, नवी मुंबई 
यांच्या कंत्राटी स्वच्छता सेवेच्या कार्यादेशास 
कार्योत्तर मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१४ ३/आरोग्य 337 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/प्रामरुर/कं.स्वच्छता 
मुदतवाढ/माआ/टे-२/३०७२-७५/२०, दिनांक ३१/०३/२०२० 
प्रस्तावना :- 

प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी येथील मे.डी.एम. एंटरप्रायझेस, वाशी, नवी मुंबई यांच्या 


कंत्राटी स्वच्छता सेवेच्या दिनांक १७.०१.२०१७ च्या कार्यादेशास कार्योत्तर मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी येथील मे.डी.एम. एंटरप्रायझेस, वाशी, नवी मुंबई यांच्या 


कंत्राटी स्वच्छता सेवेच्या दिनांक १७.०१.२०१७ च्या कार्यादेशास माहे एप्रिळ, २०१९ ते दिनांक १८ 


ऑगस्ट , २०१९ या कालावधीकरीता कार्योत्तर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१११६५९३१९४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१४३/आरोग्य ३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 


e Maharashtra, ou=Public Health 
p i a d | M Department, postalCode=400001, 
(2 st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28 
€94703436c07cda664672d20607766d 


¢59d345b, 
a a V 0 serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76 


b869fa2e5835af215c6a80eae8F70eaf8 
7b0cf68d63f, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2020.09.14 17:30:20 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
Pass (१), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. अतिरिक्‍त संचालक (मानसिक आरोग्य), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.रत्नागिरी. 
७. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


